RNI No.MAHBIL/ 2009/ 37831 


Reg.No. MH/ MR/ South-339/ 2014-16 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ६, अंक ६१] 


गुरुवार, ऑगस्ट २१, २०१४ / श्रावण ३०, शके १ ९ ३६ 


[ पृष्ठे ४ , किंमत : रुपये ९.०० 


असाधारण क्रमांक १७२ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र 

अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


वित्त विभाग 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २१ ऑगस्ट २०१४ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय , व्यापार , आजिविका व नोकऱ्या यावरील कर अधिनियम , १ ९ ७५ . 

क्रमांक -व्यकर .२०१४ / प्र.क्र .३८ / कराधान-३. - महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय, व्यापार , आजिविका व नोक - या यावरील कर अधिनियम , १९ ७५ (१९ ७५ चा 
महा.१६ ), च्या कलम ६ च्या पोट -कलम (३) च्या परंतुका अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करुन, महाराष्ट्र शासन, याद्वारे, सार्वजनिक हिताकरिता 
दिनांक २६ जून २०१४ पासून , या ठिकाणी जोडलेल्या अनुसूचीच्या स्तंभ ( ब) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या मालकांच्या वर्गास किंवा वर्गांना स्तंभ ( क) मध्ये नमूद 
केलेल्या विवरणांना स्तंभ ( ई) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या अटींच्या अधिन राहून स्तंभ (ड ) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे विलंब शुल्क़ माफ करीत आहे . 

अनुसूची 
अनु . मालकाचा वर्गकिंवा माफी मिळणेसाठी पात्र विवरण माफीची मर्यादा 

अटी 
क्र . 

मालकांची वर्गवारी 
( अ ) ( ब ) 

( क ) 
(१ ) नवीन नोंदणी दाखला घेतला ज्या विवरणांचा विहीत दिनांक 

स्तंभ ( क ) मध्ये नमूद 

नोंदणी प्रमाणपत्र दिलेला दिनांक किंवा, 
आहे असा मालक . 

मालकास नोंदणी प्रमाणपत्र दिलेल्या केलेल्या विवरणांवर देय यथास्थिती,विक्रीकर विभागाच्या 
महिन्याच्या अखेरच्या दिनांकापर्यंत असणारे संपूर्ण 

संकेतस्थळावर मालकाचा “ अॅक्टीव्ह 
किंवा यथास्थिती विक्रिकर 

म्हणून दर्शविलेला दिनांक समाविष्ट 
विभागाच्या संकेतस्थळावर मालक 

असेल , त्या कालावधीच्या विवरणांच्या 
“ अॅक्टीव्ह " म्हणून दर्शविलेल्या 

विहीत दिनांकापर्यंत किंवा त्यापूर्वी 
महिन्याच्या अखेरपर्यंत येत असेल 

स्तंभ ( क ) मध्ये विनिर्दिष्ट 
अशी विवरणे 

केलेली विवरणे दाखल करेल . 
( २ ) ज्यांचा नोंदणी दाखला रद्द ज्या विवरणांचा विहीत 

स्तंभ ( क ) मध्ये नमूद अपील प्राधिकारी किंवा कोणत्याही 
झाला असेल आणि त्यानंतर दिनांक नोंदणी दाखला रद्द 

केलेल्या विवरणांवर देय न्यायालयाने 
अपील प्राधिकारी किंवा कोणत्याही केल्याच्या आदेशाचा दिनांक असणारे संपूर्ण विलंब शुल्क . पारित केल्याचा दिनांक अंतर्भूत असेल , 
न्यायालयाने सदर नोंदणी दाखला व नोंदणी दाखला पुनःस्थापन 

त्या कालावधीच्या विवरणाच्या 
( १ ) 


" 


विलंब शुल्क . 


पुनःस्थापन आदेश 


भाग चार - ब - १७२-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, ऑगस्ट २१, २०१४ / श्रावण ३०, शके १९ ३६ 


अनुसूची - समाप्त 


( अ ) 


( क ) 


( ड ) 


( ई ) 


, 


, 


आदेशाद्वारे पुनःस्थापन केला केल्याच्या आदेशाचा दिनांक 

विहीत दिनांकास किंवा त्यापूर्वी 
असेल, असे मालक . यामधील कालावधीत येत असेल. 

स्तंभ ( क ) मध्ये विनिर्दिष्ट 

केलेली विवरणे दाखल करेल . 
( ३ ) महाराष्ट्राच्या विक्रीकर विभागाच्या महाराष्ट्राच्या विक्रीकर विभागाच्या स्तंभ ( क ) मध्ये नमूद ( अ ) महाराष्ट्राच्या 

विक्रीकर 
स्वयंचलित पद्धतीतील तांत्रिक स्वयंचलित पद्धतीत तांत्रिक केलेल्या विवरणांवर देय विभागाच्या स्वयंचलित पद्धतीतील तांत्रिक 
अडचणीमुळे विवरण दाखल करता अडचण असेल अशा असणारे संपूर्ण विलंब शुल्क . अडचणींमुळे स्तंभ ( क ) मध्ये 
आले नाहीत , असे मालक . कालावधीत ज्या विवरणांचा 

विनिर्दिष्ट केलेली विवरणे, मालकांचा 
विहीत कालावधी येतो अशी विवरणे. 

वर्ग अथवा मालकांच्या वर्गवारीस दाखल 
करता आले नाहीत अशी, व्यवसायकर 
आयुक्त किंवा त्यांनी पदनिर्देशित केलेल्या 
अधिकाऱ्याची खात्री पटली असेल . 
( ब ) व्यवसायकर आयुक्त विनिर्दिष्ट 
करतील अशा कालावधीमध्ये विवरणे 

दाखल केली असली पाहिजेत . 
( ४ ) मालक मृत पावला असेल , ज्या विवरणाचा विहीत दिनांक स्तंभ ( क ) मध्ये नमूद 

( अ ) स्तंभ ( क ) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेले 
अशी मालकी संस्था मालक मृत पावला असेल 

केलेल्या विवरणावर विवरण , मालक मृत पावल्याच्या 
असलेला मालक . 

तेव्हा किंवा त्यानंतर लगेचच देय असणारे संपूर्ण विवरणाच्या कालावधीच्या अखेरपासून 
येत असेल. 

एक वर्षाच्या आत दाखल केलेले असावे. 


विलंब शुल्क . 


( ब ) स्तंभ ( क ) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेले 
विवरण दाखल करण्यापूर्वी मृत 
मालकाच्या कायदेशीर वारसाने नोंदणी 
दाखला रद्द करण्यासाठी अर्ज दाखल 
केला असला पाहिजे . 
या अधिसूचनेचा दिनांक समाविष्ट 
असलेल्या कालावधीच्या विवरणांच्या 
विहीत दिनांकास किंवा त्यापूर्वी 
स्तंभ ( क ) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेली 
विवरणे दाखल करेल . 


स्तंभ ( क ) मध्ये नमूद 
केलेल्या विवरणांवर देय 
असणारे संपूर्ण 


( ५ ) या अधिसूचनेच्या प्रसिद्धीच्या 

दिनांकापर्यंत वरील अनु . क्र . १ 
ते ४ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
मालकाचा वर्ग अथवा मालकांची 
वर्गवारी यामध्ये समाविष्ट 
असलेले मालक . 


विलंब शुल्क . 


ज्या विवरणांचा विहीत 
दिनांक २६ जून २०१४ 
पासून सुरू होणाऱ्या आणि 
या अधिसूचनेच्या प्रसिद्धीच्या 
दिनांकास संपणाऱ्या 
कालावधीतील असेल आणि जी 
विवरणे या अधिसुचनेच्या 
प्रसिद्धीच्या दिनांकानंतर दाखल 
केलेली असतील, अशी विवरणे . 


- 


सूचना : (१) या अधिसूचनेद्वारे, विलंब शुल्क भरण्यापासून सूट मिळण्यासाठीच्या कार्यपद्धतीबाबत तसेच त्यासंबंधी माहिती पुरविणेबाबत , व्यवसायकर 
आयुक्त , वेळोवेळी, त्याला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून सूचना निर्गमित करेल . 

( २) या अधिसूचनेमध्ये समाविष्ट असलेले मालक , ज्यांनी विलंब शुल्क भरलेले असेल किंवा, यथास्थिती, कोणत्याही विवरणानुसारच्या परताव्यामध्ये 
विलंब शुल्क समायोजित केलेले असेल , तर अशा रकमेचा परतावा किंवा यथस्थिती , कुठलेही समायोजन अनुज्ञेय असणार नाही . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ओ . चै. भांगडिया , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , ऑगस्ट २१, २०१४ / श्रावण ३० , शके १९ ३६ 


e 


FINANCE DEPARTMENT 
Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 21st August 2014 . 

NOTIFICATION 
MAHARASHTRA STATE TAX ON PROFESSIONS , TRADES , CALLINGS AND EMPLOYMENTS ACT , 1975 . 

No. PFT-2014 /CR - 38 / Taxation - 3. — In exercise of the powers conferred by the proviso to 
sub -section (3 ) of section 6 of the Maharashtra State Tax on Professions, Trades, Callings and 
Employments Act, 1975 (Mah . XVI of 1975 ), the Government of Maharashtra , hereby exempt in 
the public interest , with effect from the 26th June 2014 the late fee , to the extent specified in 
column ( d ), in respect of returns, specified in column ( c ) of the Schedule appended hereto , by 
the class or classes of employers specified in column (b ), subject to the conditions mentioned in 
column (e ) of the said Schedule . 

SCHEDULE 


Conditions 


Sr. 
No. 
( a ) 


Class or classes 
of employers 

(6 ) 


Returns eligible 
for exemption 

( c ) 


Extent of 
exemption 

( d ) 


(e ) 


( 1 ) Employers who 

Returns of which Whole of the Returns specified in 
have obtained new 

due date fall at any late fee payable , column ( c ) shall be filed 
registration . time, upto 

in respect of on or before the due date 
the end of the month , the returns for the period of return , 
in which registration specified in containing the date of 
is granted to the column ( c ) . 

grant of registration or 
employer or the 

the status of the 
status of the 

employer is shown as , 
employer is shown 

“ Active ” on the web site 
as, " Active ” on the 

of the Department of 
web site of the 

Sales Tax , as the 
Department of Sales 

case may be. 
Tax , as the 

case may be . 
( 2 ) Employers whose Returns whose due Whole of the Returns specified in 
Registration 

date fall between the late fee payable column ( c ) shall be filed 
Certificate has been date of issuing of in respect of the on or before the due 
cancelled and has the registration returns specified date for the period 
been restored 

cancellation order in column (c ). of return containing the 
subsequently by the and date of passing 

date of restoration order 
order of the appellate the registration 

passed by the appellate 
authority or any restoration order . 

authority or any court. 
court. 
( 3 ) Employers who could Returns whose due Whole of the ( a ) Commissioner or an 

not upload the returns date fall during late fee payable officer designated by him 
due to technical the period when the in respect of the should have been 
difficulties of the technical difficulties returns specified satisfied that due to 
automation system of of the automation in column ( c ). technical difficulties of 
the Sales Tax system of the Sales 

the automation system 
Department of Tax Department 

of the Sales Tax 
Maharashtra . of Maharashtra 

Department of 
existed . 

Maharashtra certain class 
or classes of employers 
could not upload 
returns specified 
in column (c ). 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, ऑगस्ट २१, २०१४ / श्रावण ३०, शके १९ ३६ 


SCHEDULE - Concld . 


( a ) 


(6 ) 


( c ) 


( d ) 


( e ) 


(4 ) Employer of a 

proprietary concern 
whose proprietor 
dies . 


Returns of which due Whole of the 
date falls on or 

late fee payable 
immediately after in respect of 
date of the death the return 
of the proprietor . 

specified in 
column ( c ). 


( b ) Returns should have 
been filed within the 
period to be specified 
by the Commissioner 
of Profession Tax . 
( a ) Returns specified in 
column ( c ) should have 
been filed within one 
year from the end of 
the period of return 
during which the 
proprietor dies . 
(b ) The legal heir of 
the deceased proprietor 
should have filed 
an application for 
cancellation of 
registration before 
uploading the 
return specified in 
column (c ). 
Returns specified in 
column ( c ) shall be filed 
on or before the due 
date for the period of 
return containing the 
date of this notification . 


Whole of the 
late fee payable 
in respect of 
the returns 
specified in 
column ( c ). 


(5 ) Employers who were Returns which were 

covered under any of due during the 
the class or classes period starting 
specified at Sr. No.( 1 ) from 26th June 
to (4 ) above upto the 2014 and ending 
date of publication of on the date of 
this notification . publication of this 

notification and 
which are filed 
after the date of 
publication of 
this notification . 


Note : ( 1) The Commissioner of Profession Tax is empowered to issue guidelines, from time 
to time, providing details and the procedure for granting exemption from payment of late fee , 
under this notification . 


( 2 ) In case of employers , who have either paid the late fee or have adjusted the late fee 
against the refund for any of the returns, as the case may be , covered by this notification , then 
refund or adjustment of such amount shall not be permitted . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


0. C. BHANGDIYA , 


Deputy Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A ,NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


